सन २००२-२००३ च्या अर्थसंकल्पातील 
मंजूर अंनुदानातून पहिला हप्ता 
(योजनांतर्गत) महाराष्ट्र मेरीटाईम 
बोर्डाकडे वर्ग करण्याबाबत. . 


महाराष्ट्र शासन 
“oe विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक पीएलएन-०८/०१/सीआर-२००/पीआरटी-१, 
. . मंत्रालय, मुंबई- yoo ०३२, दिनांक: ३० नोव्हेंबंर,२००२.. 


शासन निर्णय :- शासन निर्णय गृह विभाग:क्रमांक इपीटी- १०९६/ प्र,क्र.१३३/परि-५, दि.२२ ' 
नोव्हेंबर, १९९६ अन्वये महाराष्ट्र मेरीटाईम. बोर्डाची स्थापना झाल्यामुळे बंदर संघटनेमार्फत 
'कार्यान्वित होत असलेली योजनांतर्गत व योजनेतर कामे. बोर्डामार्फत करण्यात येतात. 
: याकरिता शासनाकडून बोर्डाला अनुदान, अर्थसंकल्प, कर्जे वगैरे देण्याची तरतूद महाराष्ट्र 
. .मेरीटाईम बोर्ड अधिनियंम. १९९६ च्या कलम ७३ मध्ये आहे. सदर. कलमाच्या तरतूदीनुसार 
महाराष्ट्र मेरीटाईम: ब्रोर्डास सहाय्यक अनुदान देणे शक्य व्हावे याकरिता शासन निर्णय, 
क्रमांक पीएलएन- ०६९७/सीआर-४३/परि-४ दिनांक १५.७.९७ अन्वये लेखाशिर्ष "३०५१- 
बंदरे व दिपगृहे" व " ३०५६- अंतर्देशिय जलपरिवहन" या. लेखाशिर्षाखाली ( योजनेतर व 
_ योजनांतर्गत). उपशिर्ष सन १९९७-.५९९८ या आर्थिक वर्षापासून उघडण्यास शासन मंजूरी 

देण्यात आली आहे. । = ed 


२. सन. २००२- 2003 या वर्षाकरीता पहिला हप्ता म्हणून एंकूण रुपये. ६,८५,३१,००० 

- रुपये सहा कोटी पंत्त्वाशशी लाख एकतीस हजार wea) ( योजनांतर्गत) इतके अनुदान 
खाली दर्शविल्याप्रमाणे. महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडे वर्ग करण्याच्या प्रस्तावास शासन 
याद्वारे मंजूरी देत आहे. ke 120 26 


प्रधान लेखाशिष् ी 7 [RA २००२- २००३ पहिल्या हप्त्याची 


| रक्कम 


१. मागणी क्र. ब 
०२, 'लहान बंदरे 
१९०, सार्वजनिक क्षेत्र व इतर उपक्रम यांना 
सहाय्य (दोन) महाराष्ट्र मेरीटाईम बार्डास | 
सहाय्यक अनुदान ( लहान बंदरे विकास 
_ | योजनांतर्गत) ( ३०५१- ०७- ०३). . 

२. भागणी क्र.बी-३ 
३०५६, अंतर्देशिय जलपरिवहतन | 
१९०; सार्वजनिक क्षेत्र व इतर उपक्रम यांना 
सहाय्य ( दोन) महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डास 
| सहाय्यक 'अनुदान ( खाडी. बंदरे विकास) 
"| (योजनांतर्गत) ( ३०५६-००-५५) 


-७, ३०५१, बं हे | रु.२६,२१,५४,००० | रु.६,५६,३८,००० 


रू११९,७२,००० | रु.२९,९३,००० 


रु.२७,४१,२६,००० 


| 


eden 


३. या शासन निर्णयानुसार मंजूर केलेल्या रक्कमेचा अधिदान व लेखा > हील 
तेख्याशी 'खर्चमेळ करुन महाराष्ट्र बोर्ड अश्रिनिसम १९९६ ज्या कलम ८८ अनुसार. Heal 
तयार करुन कलम ८९ नुसार पुढील कार्यवाहीसाठी शासनाकडे अहवाल सादर जवा. 


४. वरील तरतुदीकरीता आहरण. व संवितरण अधिकारी म्हणून लेखाधिकारी, महाराष्ट्र 


- , मेरीटाईम बोर्ड हे राहतील व. मुख्य कार्यकारी अधिकारी महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड हे नियंत्रक 


अधिकारी राहतील आणि महाराष्ट्र मेरीटाईम. बो्डांकडे वर्ग केलेली रक्‍कम अधिदान व 
लेखा कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे संबंधित लेखाशिर्षाखाली रक्कमेची मागणी करतील. 


५. , .हा आदेश वित्त विभागाच्या. सहमतीने व त्या . विभागाच्या. अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.सीआर*१२६२/२००२/ व्यय-<, दि.३१.१०.२००२ अन्वये व. अनौपचारिक संदर्भ क्र.५९७८/ 
R002 दि.२७.११.२००२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. तसेच सदर रक्‍कम एक 
कोटीपेक्षा. जास्त असल्यामुळे वित्त विभाग परिपत्रक क्र. पी- ५१4/ प्र.क्र-१४६/ ९१ अर्थोपाय 
* दि.१७.५.९१ नुसार वित्त. विभागाच्या अर्थापाय शाखेच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.सीआर- 
१०४६/ अर्थ-१०, दि.१३.११.२००२ अन्वये मुक्‍त करण्यास परवानगी देण्यात. येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
ह आक ६४ 


| - (मानसीइंदुलेकर) . . 
.कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


>“ 


: . प्रति. - - - 9 
: । ___ महालेखापाल-१ ( लेखा व अनुक्षेयता/ लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई... . 
महालेखापाल-२,:( लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर. 
अधिदान व लेखा अंधिकारी, मुंबई.  . . न 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. . . 
अपर मुख्य सचिव ( परिवहन/बंदरे), ye विभाग. 
* सचिव, fre fear ( लेखा व कोषागारे), मुंबई. .. र i 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई ( ५ जादा प्रतीसह) 
-. मुख्य बंदर अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई. = 
सागरी अभियंता, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई.. . 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई (. व्यय-८, अर्थ-१०), he 
' कक्ष अधिकारी, बीगुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. . - 
निवडनस्ती. । es : 


sikh ae: न 


